श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी, 
आदिवासी विकास विभाग यांच्या 
उपकार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दी 
विनायक गणपती मंदिर न्यास प्रभादेवी, 
मुंबई या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी 
व शर्ती विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.११३/का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक कअनि-११२३/प्र.क्र.४९/१४-ब, दि.०६.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६.०७.२०२३ रोजीच्या शासन आदेशान्वये श्री.संदीप उत्तम 
राठोड, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग यांची उपकार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दी विनायक 
गणपती मंदिर न्यास प्रभादेवी, मुंबई या पदावर प्रथमत: ३ वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सदर आदेशात महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतुन काढून टाकणे या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम ४० ( परिशिष्ट 
दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन आदिवासी विकास विभाग व विधी व न्याय विभाग यांनी 
श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती आपापसात ठरवाव्यात 
असे नमुद केले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतुन 
काढून टाकणे या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम ४० ( परिशिष्ट दोन) नुसार श्री.संदीप 
उत्तम राठोड (कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग) यांच्या उपकार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दी 
विनायक गणपती मंदिर न्यास प्रभादेवी, मुंबई या पदावरील अटी व शर्ती निश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतुन 
काढून टाकणे या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम ४० ( परिशिष्ट दोन) नुसार श्री.संदीप 
उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांच्या उपकार्यकारी 
अधिकारी, श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई या पदावरील अटी व शर्ती पुढील 
प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत :- 

१) वेतन : श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत उप 
कार्यकारी अधिकारी श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई हे पद 
धारण करतील. सदर कालावधीत ते महाराष्ट्र नागरी सेवा ( सुधारित वेतन) नियम, 
२०१९ मधील वेतन संरचना 5- १७ मध्ये (रुपये ४७६००-१५११००) वेतन घेतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.११३/का.१ 


२) प्रतिनियुक्ती भत्ता : श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीत प्रतिनियुक्ती भत्याबाबत वित्त विभाग शा.नि. क्र.स्वियेसे- 
२०१०/प्र.क्र.६७/१०/सेवा-६, दि.०८.०४.२०१३ तसेच या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित 
करण्यात आलेल्या सुधारणा यामधील तरतुदी लागू राहतील. त्यानुसार अनुज्ञेय 
प्रतिनियुक्ती भत्ता श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई 
यांच्यामार्फत अदा करण्यात येईल. 

३) महागाई भत्ता : श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत 
महागाई भत्ता महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी ज्या दराने अनुज्ञेय होईल 
त्याप्रमाणे अनुज्ञेय राहील. 

४) घरभाडेभत्ता/ स्थानिक पुरक भत्ता :- श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत कर्मचारी/ अधिकारी यांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार 
वेळोवेळी अनुज्ञेय असेल त्याप्रमाणे घरभाडे भत्ता/ स्थानिक पूरक भत्ता मिळण्याचा 
हक्क असेल. 

५) पदग्रहण अवधी आणि बदली प्रवास भत्ता :- श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना 
स्वियेत्तर सेवेत बदली झाल्यानंतर आणि तेथून परत आल्यानंतर SRT दोन्ही वेळच्या 
पदग्रहण अवधीमध्ये त्यांचे वेतन व प्रवास भत्ता, राज्य शासनाच्या संबंधित नियमानुसार 
श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांच्याकडून देण्यात येतील. 

६) प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत कर्तव्यार्थ केलेल्या प्रवासाकरीता प्रवास भत्ता :- श्री.संदीप 
उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी हे श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, 
मुंबई येथे रुजु झाल्यानंतर कर्तव्यार्थ कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाकरीता, राज्य 
शासनाच्या संबंधित नियमानुसार श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, 
मुंबई यांचेकडून प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता मिळण्याचा हक्‍क राहील. 

७) रजा : प्रतिनियुक्‍्तीपूर्वी श्री.संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना लागू असलेले रजेचे 
नियम बदलीनंतरही त्यांना लागू राहतील. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
च्या नियम १८ (२) मध्ये दिलेल्या पध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. 
स्वियेत्तर सेवेतून मुक्‍त झाल्यानंतर नियमानुसार श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर 
न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांनी त्यांना परस्पर रजेवर जाण्यास परवानगी देता कामा नये, 
म्हणजेच प्रथम शासकीय सेवेत रुजु होवून मुळ विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून 
नेहमीच्या पध्दतीने त्यांनी आपली रजा मंजुर करुन घेतली पाहिजे. श्री.संदीप उत्तम 
राठोड, कक्ष अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत रजा उपभोगावयाची 
असल्यास त्यांना अध्यक्ष श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई 
यांच्या मंजुरीने रजा घेता येईल. 

८) विकलांगता रजेबद्दल रजावेतन : स्वियेत्तर सेवेत किंवा अज्ञा सेवेमुळे आलेल्या 
विकलांगतेबद्दल मंजुर करता येईल san रजेच्या संबंधात अशी विकलांगता स्वियेत्तर 
सेवा संपल्यानंतर उघडकीस आली तरीही रजा वेतन देण्यास श्री सिध्दी विनायक 
गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई जबाबदार असेल. अऱ्या रजा वेतनाचा खर्च श्री 
सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांच्याकडून वसूल करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.११३/का.१ 


९) रजा वेतन व निवृत्तीवेतन अंशदाने : - श्री. संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना 
म.ना.से. (पदग्रहण कालावधी, परकीय सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे या काळातील प्रदाने) परिशिष्ट - चार मध्ये विहित केलेल्या दरानुसार श्री 
सिध्दिविनायक गणपती मंदिर न्यास प्रभादेवी मुंबई यांचेकडून रजावेतन आणि निवृत्ती 
अंशदाने देण्यात येतील. न्यासाकडून प्रत्येक वित्तिय वर्षाच्या अखेरीपासून १५ 
दिवसांच्या आत किंवा वित्तिय वर्ष संपण्यापूर्वी स्वीयेतर सेवेतील प्रतिनियुक्ती समाप्त 
झाली असेल तर स्वियेतर सेवा समाप्तीनंतर भरणा करील. सदर रकमा पुढील 
लेखाशिर्षाखाली जमा दर्शविण्यात यावी : - 

(अ) रजा वेतन - रजा वेतन - लेखाशिर्ष-२२५१०२११ 
(ब) निवृत्तीवेतन sitar - निवृत्ती वेतन अंशदान 
१. DCPS-Employee Contribution १०% on salary- ८३४२५०८१-०१ 
2. Government Contribution १४%-८३४२५०९९-०१ 
टीप:- प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत उपरोक्त रकमा भरण्यास विलंब झाल्यास श्री सिध्दी 
विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई विलंब कालावधीतील दंडात्मक व्याज 
भरण्यास जबाबदार राहील. 

१०) रजा प्रवास सवलत :-- श्री संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना राज्य शासनाच्या 
संबंधित नियमानुसार रजा प्रवास सवलत मिळविण्याचा हक्क असेल व या संबंधातील 
खर्च श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांना सोसावा लागेल. 

११) वैद्यकीय सवलती :- श्री संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वैद्यकीय उपचार) नियम, १९६१ नुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांपेक्षा कमी 
प्रतीच्या नसतील start सुविधा मिळविण्याचा हक्क असेल आणि त्यांवरील खर्च सिध्दी 
विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांना सोसावा लागेल. 

१२) विभागीय चौकडी :- श्री संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांच्या विरुध्द विभागीय 
चौकशी सुरु करायची असल्यास त्यांना त्यांच्या मुळ विभागाकडे परत पाठविण्यात 
येईल. शासन त्यांना निर्वाह भत्ता देईल. पण तो सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, 
प्रभादेवी, मुंबई यांच्याकडून वसूल करण्यात येईल. स्वियेत्तर सेवा कालावधीमधील 
विभागीय चौकशी कार्यवाही महाराष्ट्र नारी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील 
नियम १४ नुसार करणे आवश्‍यक राहील. 

१३) बोनस/ सानुग्रह अनुदान : श्री.संदिप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांना बोनस किंवा 
सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय नाही. 

१४) प्रपत्र बढती :- श्री संदीप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी हे प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांची 
मूळ विभागात बढती होण्याची वेळ आली असल्यास सर्वसाधारपणे त्यांची प्रतिनियुक्ती 
पुढे चाळू ठेवू नये. तथापि, सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रतिनियुक्ती पुढे चाळू ठेवली तर त्यांना 
प्रतिनियुक्ती भत्ता न देता निकटनिम्नता नियमानुसार बढतीच्या पदाचे वेतन मंजूर केळे 
जाईल आणि निकटनिम्नता नियमाचा लाभ ६ महिन्यानंतर अनुज्ञेय राहणार नाही. 

१५) शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले नियम लागू करणे :- श्री संदीप उत्तम राठोड, कक्ष 
अधिकारी यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीत शासन वेळोवेळी जे नियम करील किंवा जे 
कार्यकारी आदेश/ शासन निर्णय निर्गमित करीत ते नियम/ कार्यकारी आदेश/ शासन 
निर्णय लागू असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२३/प्र.क्र.११३/का.१ 


१६) विहित अटी शुर्तीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या अटी/ शार्तीबाबत :- वर नमुद केलेल्या अटी व 
शर्तीमध्ये समावेश नसलेल्या अटी/ शार्तीबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियम लागू 
असतील. 

१७) गोपनीय अहवाल : श्री.संदिप उत्तम राठोड, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीतील गोपनीय अहवाल वर्ष समाप्तीनंतर सा.प्र.वि.शासन निर्णय दि.०१ 
नोव्हेंबर २०११ मध्ये नमुद केल्यानुसार त्या वर्षाचे दि.१५ एप्रिलच्या आत शासनाकडे 
पाठविण्यात यावा. 

२. सदर शासन निर्णय विधी व न्याय विभाग यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ९५५/२५.१०.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०७१७५१५२२३२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHAILA RAVINDRA MITHBAVKAR 


DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8bb03c6d206c79568018ba95 1 1400e3bd24537b79e0985b 
2d7a66c816ab002f9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M | T H BAV KA R serialNumber=7B690FCB0310A2F5A64767BD701F665FB310AED38B 
CC5147A578F88193C1DDA0O, cn=SHAILA RAVINDRA MITHBAVKAR 
Date: 2024.02.08 15:51:38 +05'30' 


(शैला मिठबावकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई 
) मा.सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (का.१६), विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) कक्ष अधिकारी (का.१४), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०) कार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई 

११) श्री.संदिप राठोड, उपकार्यकारी अधिकारी, श्री सिध्दी विनायक गणपती मंदिर न्यास, 
प्रभादेवी, मुंबई 

१२) लेखा अधिकारी (रोख शाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


